RNI No.MAHBIL / 2009/ 31732 


Reg. No. MH /MR /South -320 /2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक २३ ] 


गुरुवार ते 


[ पृष्ठे ५ 


बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्र.५, शके १ ९ ३६ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
जी . टी . रुग्णालय आवार, १० वा मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ 


शुद्धिपत्र 
गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम , १९९ ४. 

क्रमांक प्रचिनी. २०११ /प्र.क्र . ९ ४ / कु.क.- दिनांक २८ ऑगस्ट २०१४ मधील प्रथम परिच्छेदातील ७ व्या ओळीतील पुढील वाक्य 
वगळण्यात येत आहे : 


महाराष्ट्र शासन उक्त अधिनियमाखाली राज्य समूचित प्राधिकरणास त्यांचे कार्य पार पाडण्यासाठी मदत व सल्ला देण्यासाठी 
खालील ज्येष्ठ तज्ज्ञ यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय राज्य सल्लागार समितीची पुनर्स्थापना करण्यास मान्यता देत आहे. 


१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अ. अ . गावडे , 
शासनाचे उप सचिव. 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २०-२६, २०१४/ कार्तिक २९ - अग्र. ५, शके १९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१४ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१४/ २८४७ / प्र.क्र . ४५० /म -१. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ 
( १८ ९९ परि-२) च्या कलम ९ ( १) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत 
आहे की , Cignattk Health Insurance Co. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या 
भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये ५,००० (रुपये पाच हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधिन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून 
स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 


( १) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ नोव्हेंबर २०१४ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीकरिताच करता येईल . 


( २ ) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही. 


( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

( ४) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


- 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर, 

कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४/ कार्तिक २९ - अग्र. ५, शके १ ९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१४ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१४ /२९ ३१ / प्र.क्र . ४६५ / म-१. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ 
( १८ ९९ परि-२) च्या कलम ९ ( १) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत 
आहे की , ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO . LTD. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक 
पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये २०,००,००० ( रुपये वीस लाख फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधिन 
राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 

( १) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १० नोव्हेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१५ या कालावधीकरिताच करता येईल . 

( २ ) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही. 

( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


- 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर, 

कक्ष अधिकारी. 


भाग चार- अ -२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४ / कार्तिक २९ - अग्र. ५, शके १९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१४ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१४ / २९ ५८/ प्र.क्र . ४६९ / म-१. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ 
( १८ ९९ परि-२) च्या कलम ९ ( १) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत 
आहे की , Tata AIG General Insurance Company Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता 
एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये १,५०,००० (रुपये एक लाख पन्नास हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधिन 
राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 

( १) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१४ ते ३० ऑक्टोबर २०१५ या कालावधीकरिताच करता येईल . 

( २) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही. 

( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


- 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर, 

कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २०-२६, २०१४/ कार्तिक २९ - अग्र. ५, शके १ ९ ३६ 


५ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१४ 


आदेश 


भारतीय मुद्रांक 

अधिनियम , १८ ९९. 
क्रमांक एमुशु. २०१४ / २९ ५८/ प्र.क्र . ४६८ / म-१. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ 
( १८ ९९ परि-२) च्या कलम ९ ( १) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत 
आहे की , LIC OF INDIA- MDO -I यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक 
शुल्क रक्कम रुपये ५,००,००० (रुपये पाच लाख फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधिन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास 
या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 


( १) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ नोव्हेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१५ या कालावधीकरिताच करता येईल . 


( २) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही. 


( ३ ) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा. 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 


( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


- 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर, 

कक्ष अधिकारी. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


